सन २०१८-१९ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडयात (PIP) मंजूर अनुदानातून राज्यातील 
आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरिता आवश्‍यक फर्निचरची 
जिल्हा स्तरावर खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा ०११९/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १२ जून, २०२०. 


१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसो/-॥//0२-10/८६३२१-३२३/१८, दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८. 


२. सहसंचालक (तांत्रिक),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ 
व दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


३. शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक प्रशामा ०११९/प्र.क्र.०८/आरोग्य-७, 
दिनांक २५ मार्च, २०१९. 


४. सहसंचालक (तांत्रिक),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र दिनांक of फेब्रुवारी, २०२०. 


५. शासन पत्र,समक्रमांक दिनांक ०८ मे, २०२०. 


६. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसो/-॥//७ फर्निचर /९०१५/२०-२१, दिनांक १४ मे, २०२०. 


७. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आआसे/आरोग्यवर्धीनी/फर्निचर/११४९०/२०२०, दि. ०९ जून, २०२०. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या “आयुष्यमान भारत” योजने अंतर्गत राज्यात “आरोग्यवर्धिनी केंद्र” 
कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी 
केंद्रांमध्ये डिसेंबर २०२२ पर्यंत रूपांतरण केले जाणार आहे.यासाठी राज्यात टप्प्याटप्प्याने १८२८ 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १०६६८ उपकेंद्रे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतरीत होणार आहेत.सर्व 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०११९/प्र.क्र.०८/आरोग्य -७ 


आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवर केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार आयुर्वेदेक,युनानी व नर्सिंग पदवी धारकांना 
“समुदाय आरोग्य अधिकारी”(001111॥1॥/ Health Officer CHO) म्हणून नियुक्‍ती देणे व आरोग्य 
केंद्रांचे पायाभूत सुविधा बळकटीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. 


याचाच एक भाग म्हणून उपरोक्त अनुक्रमांक १ व २ अन्वये आयुक्तांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून उपरोक्त अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक २५.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०१८-१९ चा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मंजूर अनुदानातून राज्यात 
आरोग्यवर्धिनी केंद्राकरिता (२५०४ उपकेंद्र व २८७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आवश्‍यक फर्निचरची 
एकत्रित खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


परंतु आता उपरोक्त क्र.६ अन्वये आयुक्तांनी असे निदर्शनास आणले आहे कि दिनांक 
२५.०३.२०१९ च्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार निविदा प्रक्रिया करता आली नाही. तसेच उपरोक्त 
संदर्भ क्रमांक ७ अन्वये असे कळविण्यात आले आहे की, फर्निचर खरेदीसाठी तांत्रिक विनिर्देठा 
राज्यस्तरीय समितीमार्फत तयार करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सर्व जिल्हयांमध्ये एकसारख्या 
फर्निचरचा पुरवठा केला जाऊ शकेल. तसेच फर्निचर खरेदी जिल्हास्तरावर करण्यात आल्यास 
सर्व केंद्रांना त्यांच्या गरजेनुसार फर्निचरचा पुरवठा करणे सोईचे होईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद हे सदर प्रक्रियेसाठी जबाबदार अधिकारी राहतील व निविदा प्रक्रियेवर त्यांचे 
नियंत्रण राहील. 


राज्य खरेदी धोरणातील परिच्छेद २.१३ अनुसार प्रस्तुत प्रकरणी दिनांक २५.०३.२०१९ च्या 
प्रशासकीय मान्यतेस एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता 
मुदतबाहय झाल्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे . 


शासन निर्णय :- 

आयुकत,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांच्या 
अनुक्रमांक ६ व ७ येथील प्रस्तावानुसार सोबत जोडलेल्य परिशिष्ट-१ व २ मधील १९ जिल्ह्यातील 
११८६ उपकेंद्रे व ४७९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतरण करणेसाठी 
आव्यक फर्निचर खरेदीसाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर 
कार्यकारी समिती,जिल्हा आरोग्य सोसायटी यांच्या मान्यतेने शासनाच्या प्रचलित खरेदी 
धोरणानुसार खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


सदर खरेदी साठी अंदाजित रुपये १९५१.५२ लक्ष ( रुपये एक हजार Asal एक्कावन पूर्णाक 
बावन्न लक्ष फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०१८-१९ च्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडा व पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा या मध्ये मान्यता 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०११९/प्र.क्र.०८/आरोग्य -७ 


मिळाल्याप्रमाणे लेखाशीर्ष FMR Code ५.१.१.२. या बाबीखालील उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


यासाठी आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार प्रति उपकेंद्र रुपये १,२५,००० व प्रति प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र रुपये ७५,००० या प्रमाणे सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मधील १९ जिल्ह्यांना फर्निचर 
खरेदी प्रक्रियेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर प्रशासकीय मान्यता ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१) 


सदर खरेदी प्रक्रियेसाठी आवश्‍यक असलेला निविदेचा मसुदा (Tender Document) 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्यास्तरावर तयार करण्यात यावा. 

सदर प्रक्रियेसाठी संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जबाबदार 
राहतील व निविदा प्रक्रियेवर त्यांचे नियंत्रण राहील. सदर खरेदी प्रक्रिया दिनांक ३१ 
ऑगस्ट, २०२० पर्यंत कालबध्द पध्दतीन राबवून पुर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधीत जिल्हा 
परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील. 

सदर साहित्य सामुग्री / फर्निचर याची आवश्‍यकता / मागणी याची aretha करण्यात यावी 
व त्यानंतरच सादर बाबीच्या खरेदीसाठी ई -निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू उपकरणे व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश हे गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी.खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी ) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत.तसेच,सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा हे कोणत्याही विशिष्ट उत्पादकाला / पुरवठादाराला फायदा होईल अशा 
रीतीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करूनच या बाबींची खरेदी यावी. 

शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक AR २०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
३/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या “ शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियम 
पुस्तिका” यामधीळ तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. सबब,खरेदी 
प्रक्रीयेअंती दर निश्चित करताना हा दर बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत व संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे,त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठा पूर्व / नंतर याहच्छिक नमुना तपासणी ( pre/post 
dispatch random sample _ inspection) करून उचित व योग्य fafrdar 
(Specifications) असलेल्या वस्तूंचीच खरेदी करण्यात येईल,याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण 
करणे,पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि वस्तुसुची व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून सदर 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०११९/प्र.क्र.०८/आरोग्य -७ 


बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल ,याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

९) सदर बाबीसाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ चा मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा व 
पुरवणी प्रकल्प अंमळबजावणी आराखडा या मध्ये मान्यता मिळाल्याप्रमाणे Hwy FMR 
Code ५.१.१.२.॥ या बाबी खालील (Infrastructure strengthening of SC to H & WC ) 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा . सदरची खरेदी प्रशासकीय मान्यतेच्या विहित कालावधीत 
पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 

qo) तसेच या बाबींच्या खरेदीची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

११) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनांचे (CVC Guidelines ) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१२) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक्‌ विअप्र २०१३ /प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय,दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग- 
पहिला उपविभाग-२ मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता 
करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त आरोग्यसेवा तथा अभियान 
संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१११८४७२२२२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


sts Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind kaa 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
Ra g h U Nn at h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde2445 
‘ 0c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2 
Ku | ka aa) | ९03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 
Date: 2020.06.12 15:49:25 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत ;- 
१. आयुक्‍्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक,मुंबई, 
२. संचाळक,आरोग्यसेवा,मुंबई, 
३. संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 
४. अतिरिक्‍त संचालक,राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 
५. सहसंचालक (तांत्रिक),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-०११९/प्र.क्र.०८/आरोग्य -७ 


६. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी. पालघर, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, 
सातारा, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, वाशीम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर व गडचिरोली. 

८. जिल्हा ated चिकित्सक, पालघर, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, 
सातारा, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, वाशीम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर व गडचिरोली 

प्रतिलिपी, 

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हा आरोग्य सोसायटी, पालघर, सिंधुदुर्ग, 
नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सातारा, हिंगोली, लातूर, नांदेड, 
उस्मानाबाद, अमरावती, वाशीम, वर्धा,भंडारा,गोंदिया,चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा परिषद. 

२. निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Staff Chairs 5568 668.2 6236.16 12472.32 823173 1110036 324280 449004 685978 561254 1484206 399114 1733652 935424 935424 773284 486420 997786 735867 1172398 187085 399114 598671 14792172 
es 9206 1105 10310.72 | 10310.72 680508 917654 268079 371186 567090 463982 1226976 329943 1433190 773304 773304 639265 402118 824858 608332 969208 154661 329943 494915 12228514 
Office Table 16765 2012 18776.8 18776.8 1239269 1671135 488197 675965 1032724 844956 2234439 600858 2609975, 1408260 1408260 1164162 732295 1502144 1107831 1765019 281652 600858 901286 22269285 
Examinatio 
n table with 25700 3084 28784 28784 1899744 2561776 748384 1036224 1583120 1295280 3425296 921088 4000976 2158800 2158800 1784608 1122576 2302720 1698256 2705696 431760 921088 1381632 34137824 
footstep 
Steel 
Sane र) 10135 1216 11351.2 11351.2 749179 1010257 295131 408643 624316 510804 1350793 363238 1577817 851340 851340 703774 442697 908096 669721 1067013 170268 363238 544858 | 
up) (5 
orage chests 
Beane शि 180 1680 1680 110880 149520 43680 60480 92400 75600 199920 53760 233520 126000 126000 104160 65520 134400 99120 157920 25200 53760 80640 1992480 
Lab table 28900 3468 32368 32368 2136288 2880752 841568 1165248 1780240 1456560 3851792 1035776 4499152 2427600 2427600 2006816 1262352 2589440 1909712 3042592 485520 1035776 1553664 38388448 
Benches for 
patient 7300 876 8176 16352 1079232 1455328 425152 588672 899360 735840 1945888 523264 2272928 1226400 1226400 1013824 637728 1308160 964768 1537088 245280 523264 784896 19393472 
waiting area 
156664717 


ow | 


668.16 


6236.16 


2494464 


598671.36 


648560.64 


1197342.72 


174612.48 


374169.6 


748339.2 


798228.48 


424058.88 


598671.36 


174612.48 


573726.72 


898007.04 


623616 


274391.04 


673505.28 


224501.76 


698449.92 


1072619.52 


1172398.08 


11948482.56 


9206 


1104.7 


10310.72 


16765 


2011.8 


18776.8 


25700 


3084 


28784 


10135 


1216.2 


11351.2 


22702.4 


544857.6 


590262.4 


1089715.2 


158916.8 


340536 


681072 


726476.8 


385940.8 


544857.6 


158916.8 


522155.2 


817286.4 


567560 


249726.4 


612964.8 


204321.6 


635667.2 


976203.2 


1067012.8 


10874449.6 


1500 


| | 


1680 


28900 


3468 


32368 


for 


ae 


7300 


876 


8176 


32704 


784896 


850304 


1569792 


228928 


490560 


981120 


1046528 


555968 


784896 


228928 


752192 


1177344 


817600 


359744 


883008 


294336 


915712 


1406272 


1537088 


15665216 


